दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार 
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार 
कल्याणकारी मंडळाच्या आस्थापनेवरील 
पदांमध्ये दिव्यांगांची पदे सुनिश्चित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.१०१/काम-७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम काम मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १६ जून, २०२१ 


वाचा :- १. केंद्र शासनाचा दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६. 
२. केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची 
अधिसूचना क्र.३८-१६/२०२०-॥-॥, दि.०४/०१/२०२१ . 
३. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र.दिव्यांग २०१९/ 
प्र.क्र.२५१/दि.क.२ दि.०२/०२/२०२१. 
४. मुख्य सचिव यांचे अर्धशासकीय पत्र क्र.दिव्यांग-२०२१/संकीर्ण-११/दि.क.२, 
दि.०६/०२/२०२१. 


प्रस्तावना :- 

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ ॥) नुसार महाराष्ट्र इमारत व इतर 
बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या आस्थापनेवरील पदांकरिता दिव्यांगांसाठी पदसुनिश्चिती 
करणे आवश्यक आहे. केंद्र शासनाने संदर्भाधीन क्र. २ येथील अधिसूचनेन्वये दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित 
केलेल्या पदांची यादी प्रसिध्द केलेली आहे. केंद्र शासनाचा अधिसूचनेनुसार (केंद्र शासनाच्या धर्तीवर) 
राज्य शासनाच्या आस्थापनेवरील दिव्यांगांसाठीची पदे सुनिश्चित करणेबाबतच्या सूचना सामाजिक 
न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये दिलेल्या आहेत. 
त्यानुसार महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या आस्थापनेवरील 
दिव्यांगांसाठीची पदे सुनिश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

१. दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६, केंद्र शासनाची दि.०४/०१/२०२१ ची अधिसूचना व 
शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दि.०२/०२/२०२१ अन्वये दिलेल्या सूचना 
विचारात घेवून महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या आस्थापनेवरील 
पदांमधील दिव्यांगांसाठी सोबतच्या सहपत्रामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सुनिश्चित करण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णय, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, नवी दिल्ली 
यांची दि.०४/०१/२०२१ ची अधिसूचना व सामाजिक न्याय विभागाच्या दि.०२/०२/२०२१ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.१०१/काम-७ 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥/959॥॥॥9.90०५.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२१०६१६१४५१३१८६१० असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SHASHANK 


MADHAV SATHE ; 
(श.मा.साठे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत - 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन ,मुंबई, 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव,मंत्रालय,मुंबई, 
) मा.उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
५) अध्यक्ष, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


मा. राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

मा. विधानपरिषद/विधानसभा सर्व सदस्य, 

मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

१०) प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

११) प्रधान सचिव (सा.प्र.वि.) यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई, 

१२) प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग) यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई, 

१३) प्रधान सचिव (विधी व न्याय विभाग) यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई, 

१४ आयुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्‍्तालय,महाराष्ट्र राज्य पुणे, 
) 
) 
) 
) 


(३ 


2) 


१५) सहसचिव/उपसचिव (कामगार), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय ,मुंबई, 

१६) सहसचिव (दिव्यांग कल्याण),सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय मुंबई, 

१७)सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई 
१८)निवड नस्ती (कामगार-७. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.१०१/काम-७ 


शासन निर्णय, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.१०१/काम-७, दि.१६ जून, २०२१ चे सहपत्र 


दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार 
कल्याणकारी मंडळाच्या आस्थापनेवरील पदांमध्ये दिव्यांगांची सुनिश्चित केलेली पदे 


पदनाम 


दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे सुनिश्चिती 


जिल्हा कार्यकारी अधिकारी 
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार 
कल्याणकारी मंडळ) 


उप जिल्हा कार्यकारी अधिकारी 
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार 
कल्याणकारी मंडळ) 


a) 3, LV 

b) D, HH 

c) OA, BA, OL, BL, OAL,CP, LC, Dw, 
AAV 

d) ASD (M), SLD,MI 

e) MD involving 

(a) to (d) above 


अधीक्षक 


a) 3, LV 

b) D, HH 

c) OA, OL, BL, BA, OAL, CP, LC, Dw, 
AAV 

d) SLD, MI, ASD (M) 

e) MD involving (a) to (d) 

above 


वरिष्ठ लिपिक 


a) 3, LV 

b) D, HH 

c) OA, OL, BL, BA, OAL, CP, LC, Dw, 
AAV 

d) SLD, MI, ASD (M) 

e) MD involving (a) to (d) 

above 


| 


मराठी /इंग्रजी लघुटंकलेखक 


a)B, LV 

b) OA, OL, BL, CP, LC,Dw, AAV, MDy 
c) ASD (M), SLD, MI 

d) MD involving (a) to (c)above 


लिपिक-टंकलेखक 


a) 3, LV 

b) D, HH 

c) OA, OL, OAL, CP, LC,Dw, AAV 
d) ASD (M), SLD, MI 

e) MD involving (a) to (d)above 


वाहन चालक 


a) D, HH 

b) OL, LC, Dw, 
AAV 

c) ASD (M), SLD 
d) MD involving 
(a) to (c) above 


दप्तरी 


शिपाई 


a) 3, LV 

b) D, HH 

c) OA, OL, OAL,CP, LC, Dw,AAV 
d) ASD (M,MoD), ID,SLD, MI 

e) MD involving 

(a) to (d) above 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-२०२१/प्र.क्र.१०१/काम-७ 


Abbreviations 
Sr. | Abbreviations Long Form Sr. | Abbreviations Long Form 
No. No. 
1 [BOs Blind 12 | CP Cerebral Palsy 
2 |LV Low Vision 13 | LC Leprosy cured 
3 [Ds Deaf 14 | Dw Dwarfism 
4 |) HH Hearing 15 | AAV Acid Attack Victim 
Handicapped 
5 | OA One Arm 16 | MDy Muscular 
Dystrophy 
OL One Leg 17 | ASD Autism Spectrum 
Disorder(M-Mild, 
MoD- Moderate) 
7 | BA Both Arm 18 | ID Intellectual 
Disability 
[| BL Both Leg 19 | SLD Special Learning 
Disability 
| OAL One Arm and 20 | MI Mental 1111655 
One Leg 
10 | BLOA Both Leg and 21 | MD Multiple 
One Arm Disabilities 
11 | BLA Both Leg, Arm 
Abbreviations 
Sr. | Abbreviations Long Form Sr. | Abbreviations Long Form 
No. No. 
1 |S Sitting | 9 | CL Climbing 
ST Standing 10 a Pulling and 
Pushing 
3 |W Walking 11 | MF Manipulation by 
Fingers 
4 |) BN Bending 12 |RW Reading and 
writing 
5 ele Lifting 13 | SE Seeing 
fe KC Kneeing and 14 |H Hearing 
Crouching 
7 |JU Jumping 15 |C Communication 
| 8 | CRL Crawling 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


